मौजे कांदळी ता. जुन्नर , जि.पुणे येथे 
आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.१४७/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- सहसंचालक, आरोगय सेवा, ( प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
संआसे/कक्ष-७अ /टे-८ /कांदळी/पुणे/उपकेंद्र/स्थापना/५८८-९०/२२, दिनांक १८.०२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 
मौजे कांदळी ता. जुन्नर , जि.पुणे येथे आरोग्य उपकेंद्र केंद्र स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मौजे कांदळी ता. जुन्नर , जि.पुणे येथे आरोग्य उपकेंद्र केंद्र स्थापन करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर आरोग्य उपकेद्रासाठी विहित पध्दतीने जागा उपलब्ध करुन सदर जागेवर आरोग्य 


उपकेंद्राचे बांधकाम जिल्हा नियोजन निधीतून झाल्यानंतर पदनिर्मिती करणेबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०२१४४०३७५०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/प्र.क्र.१४७/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


me 
१०. 
११. 


१२८ 


Digitally signed by ROSHANI DINESH 


ROSHAN झळ 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae0 


2d12f2c1313143ad8376755d0e815ale 


b20fd0ce, postalCode=400032, 
KA D A M st=Maharashtra, 
serialNumber=16D26A3CE7C86CC341 
C246E6BB468A80B20659CCB13144AF 
609F03226E90BA0C, cn=ROSHANI 
> AT | | DINESH KADAM PATIL 
Date: 2023.02.02 16:04:35 +05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री ( सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

Us संचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालय,मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ, पुणे. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


